उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी), 
राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्यांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१०७/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २ जुले, २०१६. 


शासन आदेठा- 


उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी), राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या संवर्गातील पुढील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्या करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
(: २ ३ 8 
| श्री. एस. एन. चव्हाण । विभागीय उपायुक्त, Weal, | संचालक (अंमलबजावणी व दक्षत), 
पुणे राउझु 
२ | at. टी. आर. साळुंखे | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत विभागीय उपायुक्त, राउशु, ठाणे 
3 श्री. ए. एन. ओहोळ । विभागीय उपायुक्त, weal, | विभागीय उपायुक्त, राउझु, पुणे 
ठाणे 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम-४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व 
मान्यतेने या बदल्या करण्यात येत आहेत. 

३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या पदस्थापनेचा कार्यभार 
तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्त, राउझु 
यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे 


अ) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली 
झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब 
रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन 
व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१०७/ राउश्ु-१ 


ब) संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत कळवावे. 


४. बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन 
करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१६०७०२१८३०२७१३२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dilip J Shedmekh 


eye IN: c= =Gi 
fe) री 
Dilip J rn 
2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598: 
Obc8511f0527da968636a6b9d9e 1 OFO, 


INumber=5603a7 2ffdb1ef7b928b7c0a641bd 
he mM e he 1c8ef4b36aa6a8fd21a8627 1888a24f9803, 
Date: 2016.07.02 18:34:33 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 

१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन Bow (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई.) 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 

७. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. निवडनस्ती (राउझु-१ 


प्रत माहितीस्तव:- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव Rea) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, नवीन मंत्रालय, जी. टी. हॉस्पिटल, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


